महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास मदत वाहिनी 
(हेल्पलाईन) या योजनेकरीता सन २०१९-२० या 
आर्थिक वर्षातील माहे एप्रिल, २०१९ ते जुले, २०१९ 
या चार महिन्यांकरीता निधी वितरीत करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-अविवि -२०१९/प्र.क्र.६४/का-९, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २४ जुले, २०१९ 
वाचा :- (१) शासन परिपत्रक , वित्त विभाग क्र. अर्थसं- २०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, 

दि.०१/०४/२०१९. 
(२) महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे पत्र क्र.राआआ/लेखा/प्र.क्र.१७२/का-२/ 

2098-20, दि.२०/०४/२०१९. 
(३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं- २०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.०८/०७/२०१९. 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयामध्ये अल्पसंख्याक समुदायातील लोकांना 
शासकीय कामकाजाबाबत वेळोवेळी उद्भवणाऱ्या अडचणीबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी व शासनाने 
अल्पसंख्याक समाजासाठी सुरु केलेल्या विविध योजनांबाबत लोकांच्या शंकाचे निरसन करण्यासाठी 
महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाच्या कार्यालयात एक हेल्पलाईन सुविधा योजना कार्यान्वित करण्यात 
आली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील माहे एप्रिल, २०१९ ते 
जुले, २०१९ या चार महिन्यांचा खर्च भागविण्याकरिता मंजूर निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग “मागणी क्रमांक झेडई-१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०२ समाजकल्याण २००, इतर कार्यक्रम राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) अल्पसंख्याकांना सहाय्य, (०१) (११) 
मदत वाहिनीकरीता सहायक अनुदान (२२३५ ए १७८) (कार्यक्रम), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या 
लेखाशीर्षातर्गत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता एकूण रु.१०,००,०००/- (एकूण रुपये दहा लक्ष फक्त) 
एवढा निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. संदर्भ H.2 येथील महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाच्या 
पत्रान्वये, हेल्पलाईन योजनेकरीता शासनाकडे अनुदान वितरीत करण्याची मागणी केली आहे. संदर्भ 
क्र.३नुसार वित्त विभागाच्या परिपत्रकान्वये डिसेंबर,२०१९ अखेरपर्यंत नऊ महिन्यांसाठी अर्थसंकल्पित 
निधीच्या ६०% च्या मर्यादेत उपरोक्‍त बाबींकरिता रु.६,००,०००/-(अक्षरी सहा लक्ष फक्त) निधी वितरणास 
उपलब्ध आहे. त्यास अनुसरुन माहे एप्रिल, २०१९ ते जुले, २०१९ या चार महिन्यांकरीता एकूण 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि -२०१९/प्र.क्र.६४/का-९ 


रु.२,६६,६६८/-(अक्षरी रुपये दोन लक्ष सहासष्ट हजार सहाशे अडुसष्ट फक्त) इतके अनुदान खाली 
दर्शविलेल्या मासिक निधी विवरणाप्रमाणे सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांच्याकडे 
सुपूर्द करण्यात येत आहे. सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग यांनी खर्च विहीत मर्यादेत राहील 
याची दक्षता घ्यावी. सन २०१९-२०या आर्थिक वर्षात योजनांतर्गत बाबीसाठी माहे एप्रिळ,२०१९ ते जुळले,२०१९ 


या चार महिन्याकरीता खालीलप्रमाणे कार्यक्रमावरील खर्च अनुदान मंजूर करण्यात येत आहे. 


“मागणी क्रमांक झेडई-१, मुख्य लेखाशिर्ष २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण 
२०० इतर कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) अल्पसंख्याकांना सहाय (०१) (११) मदत 
वाहिनीकरीता सहायक अनुदान (2234 ए १७८) (कार्यक्रम), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) ” 


माहे एप्रिल, २०१९ ते जुलै, २०१९ या चार 
महिन्यांकरीता मंजूर अनुदान 


. तपज्ञीलवार 
लेखाशिर्ष 


सन २०१९-२० 
साठी 
अर्थसंकल्पीय 
अंदाज 
पुस्तिकेत 
दर्शविण्यात 
आलेले अनुदान 


अर्थसंकल्पित 
निधीच्या एकूण 
वार्षिक 
तरतूदीच्या 
६०%च्या 
मर्यादेत 
अनुदान 


एप्रिल, 
२०१९ 


मे, २०१९ 


जून, 
२०१९ 


चि २ 


३ 


za 


षु 


& 


डि 


८ 


—O 


२२३५ ए १७८ 


१०,००,०००/- 


६,००,०००/- 


६६, ६६७/- 


६६, ६६७/- 


६६, ६६७/- 


६६, ६६७/- 


रु.२,६६,६६८/-(अक्षरी रुपये दोन लक्ष सहासष्ट 
हजार VER! अडुसष्ट फक्त) 


एकूण 


२. सदर तरतूद सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येत 
असून याकरिता ते आहरण व संवितरण आणि नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. महाराष्ट्र राज्य 
अल्पसंख्याक आयोगाने सन २०१९-२० च्या मासिक निधी विवरण पत्रात दर्शविल्याप्रमाणे आपल्या 
कार्यालयाचा खर्च विहित मर्यादेपर्यंतच करावा. या आदेशान्वये वितरित करण्यात आलेल्या रकमेतून 
केलेल्या संपूर्ण खर्चाचा तपशील, उपयोगिता प्रमाणपत्र (Utilization Certificate) तसेच संदर्भ क्र.१ आणि २ 
येथील वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रकां मध्ये विहीत केलेल्या सर्व अटीं व तरतुदींचे पालन महाराष्ट्र राज्य 
अल्पसंख्याक आयोगाने करावे. तसेच सदर वितरीत निधी बाबतचे संपूर्ण खर्चाचे तपशीलवार उपयोगिता 
प्रमाणपत्र सादर केल्याशिवाय पुढील अनुदान वितरीत केले जाणार नाही. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि -२०१९/प्र.क्र.६४/का-९ 


३. उपरोक्त रक्कम “मागणी क्रमांक झेडई-१, मुख्य लेखाशिर्ष २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ 
समाजकल्याण २०० इतर कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) अल्पसंख्याकांना सहाय्य (०१) (११) 
मदत वाहिनीकरीता सहायक अनुदान (2234 ए १७८) (कार्यक्रम), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
४. “सदर aed निर्णयवित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, शासन निर्णय 
क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांतर्गत किंवा त्या त्या विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-२ अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच वित्त विभाग शासन परिपत्रक, दि.०१एप्रिल, २०१९ आणि 
दि.०८ जुले, २०१९ व त्यामधील अटींची पुर्तता होत असून प्राप्त मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत 
आहे.” 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७२६१५१४५६५८१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने Dinesh M. 


Sonavane 


(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) मा.राज्यपालांचे सचिव, 

२) मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३) मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री (अविवि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

५) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

६) महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर, 
७ संचालक, लेखा व कोषागारे 

८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

९) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 

११) सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई, 

१२) कक्ष अधिकारी (का. (9, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१३) निवडनस्ती (कार्यासन-९). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


